महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : हुडको - २०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य 3 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २०.१०.२०२२ 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हुडको या 
योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महादेय, 


सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेडानामध्ये व पुरवणी मागणीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अखत्यारीत बांधकामासाठी हुडको या योजनेतंर्गत मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. 
सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 


अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 


| ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे 

मागणी क्रमाक्र एच-८, 

मुख्य लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ३२७४९१ 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(00), (00)(o8) मोठी बांधकामे (हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१० ३२३८), 
५३- मोठी बांधकामे" 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


२ नागरी रुग्णालये 

मागणी क्रमांक- एच- ८, 

मुख्य लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 

०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, 

११०- रुग्णालये व दवाखाने, 

(०१)-इमारती, 

(09) (०४) मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (82903202), ५३- मोठी 
बांधकामे" 


१५४२४६१ 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 


विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१४३८००१५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 

र Patil, C = IN, S = Maharashtra, 0 
D | n es h = Government Of Maharashtra, 
(] = Public Health Department 


Kadam Pati | Boe 2022.10.20 12:59:27 


+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचाळक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 

मुख्य अभियंता,(विद्युत) मुंबई. 


AN 
आ. a भत. . व 


कोल्हापूर/सोलापूर/नाशिक/जळगाव/धुळे/अहमदनगर/औरंगाबाद/उस्मानाबाद/नांदेड 
/लातूर/अमरावती/अकोला/यवतमाळ/नागपूर/चंद्रपूर/गडचिरोली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पुणे/सातारा/ 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


प्रपत्र "gy" 
निधी वितरणाबाबतची कामाची यादी 
(रुपये हजारात) 
डं eee अंदाजित | हस्तांतरीत 
= किंमत निधी 
dee ese as | 
४२१०३२३८ ग्रामीण रुग्णालये हुडकोकडील कर्जे 
ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे बांधकाम 
५ | मंडणगड,जिल्हा रत्नागिरी. ee a 
: ग्रामीण रुग्णालय, तळेघर, जि.पुणे येथील मुख्य इमारतीचे च 
बांधकाम (टप्पा-२) (जुळे,२०२१) ह ११0१ 
ग्रामीण रुग्णालय, ओतूर, जि.पुणे येथील मुख्य इमारतीचे eee Bader 
3 | बांधकाम (जुले,२०२१) 
ट्रामा केअर युनिट कुर्डुवाडी जि. सोलापूर येथील बांधकाम 
$ | फेब्रुवारी 12373 20000 
( 2020) 
ग्रामीण रुग्णालय, सोळांकूर,जि. कोल्हापूर येथील जुनी 
Fees इमारत बांधकाम (जून 153598 20000 
इमारत पाडून नवीन इमारत बां (जून २०१९) 
ग्रामीण रुग्णालय दळवट जिल्हा नाशिक येथील मुख्य 
पि ae 126954 41291 
व निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मोलगा,ता. 
: अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार. ची पी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


नांदुरा जिल्हा बुलढाणा येथे ग्रामिण रुग्णलयाच्या मुख्य ae न्य 
8 Sissel 

इमारतीचे व निवासरः बांधकाम (नवीन बाब २०१७) 

ग्रामीण रुग्णालय, साखरखर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य ie ae 
a 1494 

इमारत बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 

ग्रामीण रुग्णालय, मंगरुळ झनक जि. वाशिम येथीळ इमारत ee arn 
ति, kes 

बांधकाम (सुप्रमा) (नवीन बाब मार्च 2020) 

ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम र ज्र 
11 ; 

मोहाडी,जिल्हा भंडारा. 

ग्रामिण रुग्णालय जीवती जिल्हा चंद्रपूर येथे मुख्य इमारतीचे लता ता 
1... (डिसेंबर 

बांधकाम करणे (डिसेंबर २०१७) 

ग्रामीण रुग्णालय, पोभूर्णा जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान ल त्ता 

1 : 

बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 

४२१०३२०२ नागरी रुग्णालये हुडकोकडील कर्जे 327491 

ग्रामीण रुग्णालय मणोरचे २०० खाटाच्या रुग्णालयात व ree: en 
14 

मुख्य इमारतीत ट्रामा केअर युनिटची दर्जा वाढ. 

é उपजिल्हा रुग्णालय, देवगड, जि.सिंधूदुर्ग येथील मुख्य Pee त्ता 

1 ‘ 

इमारत बांधकाम (जून २०१९) 
16 | प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे येथील Raa बांधकाम 217998 9300 

मौजे लोहगाव, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथील उपजिल्हा 
17 | रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत व निवासी इमारतीचे बांधकामास 161435 30000 

सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 

१०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, लोहगाव, ता. हवेली, 
ig | जिल्हा पुणे येथे निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे (जुले- 157386 30000 

2094) 

दौंड जि. पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे oe Bee 
19 |_, 1 1 

बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 

लोणावळा ता. मावळ जि.पुणे येथील १०० खाटांच्या आत Peer 
20 (डिसेंबर 

उपजिल्हा रुग्णालय इमारतीची बांधकाम करणे (डिसेंबर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


२०२०) 


वडगाव मावळ (कान्हे) ता.मावळ, जि.पुणे येथील ३० 
खाटांच्या ग्रामिण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 


21 वाल रवर 355200] 100000 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन व २० खाटांचे ट्रामा केअर सेंटर 
स्थापन करणे (नवीन बाब मार्च २०२१) 
सोलापूर येथील १०० खाटाचे महीला व नवजातशीशु 
22 | रुग्णालय इमारतीचे बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय 342520 44098 
मान्यता 
सोलापूर येथील १०० खाटाचे जिल्हा रुग्णालय इमारतीचे दो oar 
Das 2. 11 424 
बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
सातारा येथे Joo खाटांचे महीला रुग्णालय इमारत बांधकाम त see 
24 
(टप्पा-२) 
गारगोटी (भुदरगड), जिल्हा कोल्हापूर येथील ५० खाटांच्या 
हेड. जिता errr मुख्य इमारतीचे बांधकाम 150161 5000 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बां 
जत, जिल्हा सांगली येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा वा er 
26 
रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम 
9 इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर येथील इंदिरा गांधी सामान्य त ane 
: 1. 
रुग्णालय व निवासस्थान दुरुस्ती ( २०२०) 
आटपाडी, जि. सांगली येथील ३० खाटांच्या ग्रामिण 
28 | रुग्णालयाचे ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय बांधकाम 206262 20000 
करणे (नवीन बाब मार्च २०२१) 
ग्रामिण रुग्णालय सांगोला जिल्हा सोलापूर येथे STAT केअन 
29 धिकाम (जून 105529 10000 
युनिटचे बां (जून २०१९) 
साना जि. सोलापूर येथील १०० खाटांचे उपजिल्हा rene nr 
रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम (Jos, 2029) 
१०० खाटांच्या महिला रुगणालयाच्या मुख्य इमारतीचे 
31 241782 51040 


बांधकाम, नाशिक. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


32 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे विविध विभाग 
सुरु करण्यासाठी मोकळ्या जागेत अतिरिक्त दोन मजले 
बांधकाम करणे (जून २०१९) (सुप्रमा)(डिसेंबर २०२०) 


160851 


38765 


33 


जळगाव येथील Joo खाटांच्या स्री रुग्णालयाच्या व कर्मचारी 
निवासस्थानाच्या बांधकामाबाबत 


753121 


34 


नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात महिलासाठी १०० 
खाटांचे रुग्णालय व वाढीव १०० खाटांचे रुग्णालय बांधणे 


180162 


10000 


35 


जिल्हा रुग्णालय धुळे येथील १०० खाटांच्या स्त्री व बाल 
रुग्णालयाची दुरुस्ती करणे (फेब्रुवारी २०२०) 


36381 


15715 


36 


२०० खाटांचे महिला व शिशु रुग्णालय, औरंगाबाद येथील 
मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 


1118900 


150000 


37 


५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, आंबड, जि.जालना चे 
श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या 
इमारतीचे बांधकाम. (जुले,२०२१) 


238263 


30000 


38 


30 खाटांचे ग्रामिण रुग्णालय, घनसावंगी, जि. जालना चे 
श्रेणीवर्धन करुन १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या 
इमारतीचे बांधकाम (जुलै,२०२१) 


312539 


50000 


39 


ग्रामीण रुग्णालय, चाकूर, जिल्हा लातूर येथे STAT केअर 
युनिटच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम (जुलै-२०१५) 


49670 


7500 


40 


केज, जिल्हा बीड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य 
इमारत व कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 


72496 


9919 


41 


जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील वाढीव २०० खाटांचे बांधकाम 
(फेब्रुवारी २०२०) 


582189 


150000 


42 


उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील निवासस्थान, 
संरक्षण भिंत व अंतर्गत रस्ते बांधकाम (नवीन बाब मार्च २०२०) 


137600 


20000 


43 


उप जिल्हा रुग्णालय, कंधार, जिल्हा नांदेड येथे ५० 
खाटांच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे (डिसेंबर २०२०) 


308853 


20000 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः हुडको-२०२२/प्र.क्र.१९७(भाग-२)/आरोग्य ३ 


५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय,चांदुरबाजार येथील इमारत 


44 |_. 717 
बांधकाम (सुप्रमा) (फेब्रुवारी 2020) oe re 
ग्रामीण रुग्णालय चिखली जिल्हा बुलढाणा येथील 30 
45 | खाटांचे ५० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत इमारत बांधकाम (नोव्हेंबर 72007 2000 
२०१८) 
ट्रामा केअर युनिट मेहकर जि. बुलढाणा येथील बांधकाम 
46 फेब्रुवारी 86205 50000 
( 2020) 
१०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय, नागपूर येथील कार्यालय हा कतर 
47 : 
तथा वेअर हाऊस इमारत बांधकाम 
स्री रुग्णालय, भंडारा जिल्हा भंडारा येथे मुख्य इमारत व ee ese 
48 4384 
निवासस्थानाचे बांधकाम 
उप जिल्हा रुग्णालय, साकोली, जिल्हा भंडारा येथे १०० Ja a eae 
49 डिसेंबर 
खाटांच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे ( डिसेंबर २०२०) 
= उपजिल्हा रुग्णालय, मूल जिल्हा चंद्रपूर येथील टाईप 4d ere कही. 
टाईप २ चे निवासस्थान बांधकाम जूले २०१८) 
अहेरी जिल्हा गडचिरोली येथे १०० खाटांचे Bl रुग्णालय व 
व नात वा ल य ळात 568300 70000 
नवजात अर्भक रुग्णालयाचे बां 
एकूण 1542461 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


